RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ६० ] 


शनिवार , मे १९ , २०१८ / वैशाख २९ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १०२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मे २०१८ 

अधिसूचना 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक आरपीए -२०१८ / प्र.क्र . १०१(१)/र-३.-भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे पालघर जिल्ह्यातील डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्प या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील व्यक्तींसाठी 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून 
नियुक्त करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राहुल कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार- अ - १०२-१ 


u 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १ ९, २०१८ / वैशाख २९ , शके १ ९ ४० 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 19th May 2018 

NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013. 

No. RPA - 2018 /C.R.101( 1 )/R-3.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 43 of the Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 
2013 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints Deputy 
Collector (Rehabilitation ), Office of the Collector, Palghar to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlementof 
persons displaced due to acquisition ofland for the Dedicated Freight Corridor Project in DistrictPalgharunder the said 
Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


RAHUL KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे १ ९ , २०१८ / वैशाख २ ९ , शके १ ९ ४० 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मे २०१८ 

अधिसूचना 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक आरपीए-२०१८ / प्र.क्र . १०१ (२) /र-३.-भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे ठाणे जिल्ह्यातील डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्प या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील व्यक्तींसाठी 
उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन ), जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून 
नियुक्त करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राहुल कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - १०२-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १ ९, २०१८ / वैशाख २९ , शके १ ९ ४० 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 19th May 2018 

NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013. 

No.RPA- 2018 / C.R.101(2 ) /R-3.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 43 of the Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 
2013 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints Deputy 
Collector (Rehabilitation ), Office of the Collector, Thane to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlementof 
persons displaced due to acquisition of land for the Dedicated Freight Corridor Project in District Thane under the said 
Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


RAHUL KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे १ ९ , २०१८ / वैशाख २ ९ , शके १ ९ ४० 


५ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मे २०१८ 

अधिसूचना 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक आरपीए -२०१८ / प्र.क्र . १०१ ( ३) /र-३.-भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे पालघर जिल्ह्यातील डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्प या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील व्यक्तींसाठी 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून 
नियुक्त करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राहुल कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १ ९, २०१८ / वैशाख २९ , शके १ ९ ४० 


m 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 19th May 2018 

NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013. 

No. RPA - 2018 / C.R.101( 3 )/R-3.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 43 of the Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 
2013 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints Deputy 
Collector (Rehabilitation ), Office of the Collector, Raigad to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlementof 
persons displaced due to acquisition ofland for the Dedicated Freight Corridor Projectin District Raigad under the said 
Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


RAHUL KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


